महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स- 
१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान 
शिर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २२ एप्रिल, २०२०. 
वाचा :- 
१. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी 
वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे 
दिलेल्या मान्यतेनुसार मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षातर्गत महिला 
व बाल विकास विभागातील अनिवार्य बाबींवरील खर्चाकरिता खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील 
लेखाशिर्षांना स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण अर्थसंकल्पीत ₹१५६९९.२६ लक्ष मधून ₹१३००.७० 
लक्ष इतका निधी जून, २०२० अखेरपर्यंतच्या खर्चाकरिता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक क्या प्रानित 
तरतूद वितरण 
ai 2 3 eae Sa 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३५४७५० ३५४७५ 
०३, अतिकालीन भत्ता ६७२३ | | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ३२० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ | 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० १०३० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ३५५ 
१७, संगणक खर्च ४२२ | 0| 
२१, पुरवठा व सामग्री goo J __0| 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय | weal 
तरतूद वितरण 
विन २ ३ SS 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० | | 
२८, व्यावसायिक सेवा ५० | | 
५०, इतर खर्च २० Pt 
५१, मोटार वाहने ३५ | | 
एकूण (०१) (09) ३७८४७० ३७१८० 
2 | (0१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (अनिवार्य) (2234-2329) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ९४५६५ ९४५५ 
एकूण (०१) (०३) ९५४२३ ९४५६५ 
एकूण (०१) ४७३८९३ ४६६३५ 
एकूण ००१ ४७३८९३ ४६६३५ 
३ | 902, बाल कल्याण 
०१, बालक समृध्दी योजना 
(०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे. (अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३६५०० ३६५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ १०५ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १४२ | | 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ १५ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ।______११०| 
१९, आहार खर्च २४०६ २४० 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ | | 
५०, इतर खर्च १६८ | | 
एकूण (09) (०४) ४१९८० ४१२० 
४ | (0१) (0५ महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२६५४ १२६५ 
एकूण (०१) (०५) १४१०७ १२६५ 
एकूण (०१) ५६०८७ ५३८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक senimeda | Axelitset 
तरतूद वितरण 
[ae] २ ३ =a 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०६९० ११००० 
एकूण (०२) (०३) २२९०६४ ११००० 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३| | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ६५९२ ६५० 
एकूण (०२) (०४) ६१६४५ ६५० 
एकूण (०२) २९०७०९ ११६५० 
एकूण १०२ २९०७०९ ११६५० 
७ ।१०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १२४१६३ १२४१५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० ३२५ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ ४८० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ११०० | | 
१३, कार्यालयीन खर्च २०७१ २०५ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० ४०० 
१९, आहार खर्च २४४०४ २४४० 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८०|  _0| 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ | | 
५०, इतर खर्च ७१२ a 
एकूण (04) (09) १७०६५७ १६२६५ 
८ | (११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय । प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
foal 2 3 Se 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३४९३३ ३४९० 
एकूण (११) (०१) ९१०१६ ३४९० 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २०५७२० २०५७० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १२५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च 3६3३० P| 
१३, कार्यालयीन खर्च १००००० १०००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ४१५ 
१७, संगणक खर्च ८००० 16| 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० P| 
एकूण (23) (०१) ३२६४०० ३१११० 
एकूण १०३ ५८८०७३ ५०८६५ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १७६०५० १७६०० 
०३, अतिकालीन भत्ता ११८ | | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ३५० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ fF 
१३, कार्यालयीन खर्च १६२३ १६० 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ Yo 
98, आहार खर्च २७६६४ २७६० 
२१, पुरवठा व सामग्री 331919 | 
५०, इतर खर्च ६३० P| 
एकूण (०१) (०१) २१४८०६ २०९२० 
एकूण १०४ २१४८०६ २०९२० 
र १ | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २२०५ | | 
एकूण ८०० २२०५ शिकत 
एकूण ०२, समाज कल्याण १५६९६८६ १३००७० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक ह Sb ERLE 
तरतूद वितरण 
Ea २ ३ ॥०.न 
१२ | Go, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च wo] 0 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम wo] so | 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १५६९९२६ १३००७० 


२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी आहरित करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्डाक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाचे 
संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व adhd पाळन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. Brame निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिळ, २०२० 
अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-४ मध्ये दर्डाविलेळा निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००४२२१५५९१२७९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oO 


RAVINDRA : eae 
SITARAM JARANDE ® 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
IN: c=IN, st=Maharashtra, 


63840 ead367c64cc2bc9d 
1053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
RNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM 
E 


(र. सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


१७. 


१८. 


सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ७-अ, ८, ९ ,१०, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


